नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाच्या मुख्य तटर्भितीच्या 
आतील व बाहेरील भागात हायमास्ट लाईट लावणे व 
तळोजा मध्यवर्ती कारागृहातील बॅरेक नं. 3 व ४ येथील 
पथदिव्याची दुरुस्ती या कामासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२८६/तुरुंग-२, 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक: २८ नोव्हेंबर, २०१३. 
वाचा 
अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा. क्र. 
बीएलडी/नामका/तट्भित/हायमास्ट दिवे/७९५२/कक्ष-६(३), दिनांक १२.०९.२०१३. 
प्रस्तावना 
नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाची रात्रीच्या वेळी सुरक्षा व्यवस्था अबाधित ठेवणे कामी तटभिंतीच्या आतील व 
बाहेरील भागात हायमास्टचे दिवे लावणे गरजेचे आहे तसेच तळोजा मध्यवर्ती कारागृहाचे अंतर्गत असलेले 
पथदिवे/केबल नादुरुस्त असल्याने कारागृह परिसरात अंधार पसरतो व सदर अंधाराचा फायदा घेऊन कैदी 
पलायणाची शक्‍यता नाकारता येत नाही त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून कार्यकारी अभियंता, नागपूर विद्युत 
विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर व उप अभियंता, पेन ईलेक्टीक उपविभाग, सा.बा.वि., पेण, रायगड 
यांनी अनुक्रमे रुपये १,४३,६८६/- व रुपये १०,४४,१३०/- इतक्या खर्चाचे तपासून व साक्षांकीत केलेले 
अंदाजपत्रके अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनाच्या 
प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केली आहेत. त्यास अनुसरुन याद्वारे शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय 

नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाची रात्रीच्या वेळी सुरक्षा व्यवस्था अबाधित ठेवणे कामी तटभिंतीच्या आतील व 
बाहेरील भागात हायमास्टचे दिवे लावणे तसेच तळोजा मध्यवर्ती कारागृहाचे अंतर्गत असलेले पथदिवे/केबल या 
एकूण ५ कामांसाठी येणाऱ्या खालील TRAST स्तंभ-२ मध्ये दर्शविलेल्या कामांना त्यांच्या नांवा समोर स्तंभ-४ 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे छाननीअंती एकूण रुपये ११,६४,४२६/- (रुपये अकरा लक्ष चौसष्ट हजार चारशे सव्वीस 
फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकास झासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे:- 


अ.क्र. कामाचे नाव प्रस्तावित किमत | छाननीअंती 
किंमत 
7 नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाची रात्रीच्या वेळी सुरक्षा व्यवस्था १,४३,६८६/- १,४३,६८६/- 
अबाधित ठेवणे कामी तटभिंतीच्या आतील व बाहेरील भागात 
हायमास्टचे दिवे लावणे. 
२ तळोजा मध्यवर्ती कारागृहातील RH नं. ३ व ४ येथील २,६१,९०२/- २,५६,०३५/- 
पथदिव्याची दुरुस्ती 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२८६/तुरुंग-२ 


अ.क्र माचे नाव प्रस्तावित किंमत | छाननीअंती 
किंमत 

३ तळोजा मध्यवर्ती कारागृहातील अतिदक्षता बॅरेक येथील २,६४,२२१/- २,५८,३०२/- 
पथदिव्याची दुरुस्ती 

४ तळोजा मध्यवर्ती कारागृहातील स्वयंपाक कक्ष व दवाखाना २,५९,५८३/- २,५३,७६८/- 
इमारत येथील पथदिव्याची दुरुस्ती 

५ तळोजा मध्यवर्ती कारागृहातील RH नं. १ व 2 येथील २,५८,४२४/- २,५२,६३५/- 
पथदिव्याची दुरुस्ती 

एकूण ११,८७,८१६/-| ११,६४,४२६/- 


२. सदर अंदाजपत्रकाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तपासणी केली असून सदर अंदाजपत्रक 
सन २०१२-१३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. अंदाजपत्रकात ४ टक्के आकस्मिक खर्च व सेंटेज ASH ८ 
टक्के योग्य असुन अंदाजपत्रकातुन संगणकीकरणाची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. 

३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, १०१ 
बांधकाम (११) (09) तुरुंग, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र 
१०.०८/प्र.क्र.७०/२००८/विनियम, दि.१५/०५/२००९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला, उप विभाग-पाच,अनुक्रमांक-१, नियम १३४ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३११२८१०५२४९९८२९ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Bhairawnath 


B h a | raw al at h Bhalchandra Parkhi 


DN: CN = Bhairawnath 
Bhalchandra Parkhi, C = IN, S = 


Bhalchandra  wanarasutra, o- 


GOVERNMENT OF 
I MAHARASHTRA, OU = HOME 
P a rkh | Date: 2013.11.28 11:53:18 --05'30' 


(मै. भा. पारखी) 
शासनाचे सहसचिव 


प्रत, 
१. अपर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक (कारागृह),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२८६/तुरुंग-२ 


av 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह), दक्षिण विभाग, मुंबई, 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (पूर्व विभाग), नागपूर, 
५. अधीक्षक, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, 
अधीक्षक, तळोजा मध्यवर्ती कारागृह, नवी मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
९. कोषागार अधिकारी, नागपूर, 
१०. उपकोषागार अधिकारी, पनवेल, जिल्हा-रायगड अलिबाग, 
११. कार्यकारी अभियंता, नागपूर विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर, 
१२. उप अभियंता, पेन ईलेक्टीक उपविभाग, सा.बा.वि., पेण, रायगड, 
१३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-२) मंत्रालय,मुंबई-३२, 
१४. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ११ वा मजला, मुंबई-५, 
१५. निवडनस्ती, तुरुंग-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


